वाचा : 


सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालय कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, 
औरंगाबाद व अमरावती विभाग या 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना दिनांक १ ऑक्टोंबर, २०१९ ते दिनांक 
२९ फ़ेब्रुवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१९. 


१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र. आढावा-२००२/प्र.क्र.१४६/प्रशा-३, 


दिनांक ३० डिसेंबर, २००४. 


२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४(१)/गृनिधो-१, 
दि.२७/०३/२०१९; क्र.भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४(२)/गृनिधो-१, दि.२७/०३/२०१९; 
क्र.भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४(३)/गृनिधो-१, दि.२७/०३/२०१९; क्र.भानिका-२०१९/ 
प्र.क्र.२४(४/गृनिधो-१, दि.२७/०३/२०१९; क्र.भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४(५)/गृनिधो-१, 
दि.२७/०३/२०१९; व क्र.भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४(६)/गृनिधो-१, दि.२७/०३/२०१९. 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना : 


सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय,कोकण, पुणे, नाशिक, नागपुर, औरंगाबाद 


व अमरावती या कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना वरील संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 


निर्णयांन्वये दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ प्रदान करण्यात 


आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 


प्रशासकीय विभांगांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी 


आढावा मंजूर करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४/गृनिधो-१ 


अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोंबर, २०१९ ते दिनांक २९ फ़ेब्रुवारी, 


२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यास अनुसरुन, सक्षम 


प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व 


अमरावती या कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.३०/०९/२०१९ च्या पुढे 


दि.०१/१०/२०१९ पासून दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


aR निर्णय- 


सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, 


औरंगाबाद व अमरावती या कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पुढीळ विवरणपत्रात उल्लेखित अस्थायी 


पदांना दि.३०/०९/२०१९ च्या पुढे दि.०१/१०/२०१९ पासून दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ प्रदान 


करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


अ पदाचे नांव पदसंख्या 

क्र कोकण | पुणे | नाशिक | नागपूर | औरंगाबाद | अमरावती| एकूण 

१ | सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी १ १ १ १ १ १ ०६ 
न्यायाधिश, कनिष्ठ स्तर, वर्ग-१ 
5-२०; ५६,१००-१,७७,५०० 

2 | अधीक्षक, वर्ग-२ १ १ १ १ १ १ ०६ 
S-94; ४१,८००-१, ३२,३०० 

3 | निम्नश्रेणी लघुलेखक १ १ १ १ १ १ ०६ 
5-१४; ३८,६००-१,२२,८०० 

४ | प्रोसेस सर्वर q q q q q q of 
5-१०; 28,200-82,300 

५ | लिपिक-टंकलेखक २ २ २ १ २ २ णि 
5-६; १९,९००-६३,२०० 

६ | कनिष्ठ लिपिक (प्रस्तृतकार) | | =| १ a [Se haa 
8-६; १९,९००-६३,२०० 

७ | शिपाई २ २ २ २ २ २ १२ 
5-१; १५,०००-४७,६०० 
एकूण ८ ८ ८ ८ ८ ८ ४८ 


२. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्यू-२, मुख्य लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक 


सेवा, उपशिर्ष-८०० इतर खर्च (००), (००) (०२) मुंबई भाडे नियंत्रण अधिनियमाखालील सक्षम 


UPA आस्थापनेचे कार्यालय (२०७० ०५१२) (दत्तमत) योजनेतर” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सदर लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भानिका-२०१९/प्र.क्र.२४/गृनिधो-१ 


३. सदर शासन निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१३५६०७८५०९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ‘ 


Digitally signed by Farooq Ahmed Noorkhan 
Pathan 
Date: 2019.10.10 14:02:59 +05'30' 


(फा. नू. पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल 9/2, ( लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पुर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
४) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नागपूर. 
५) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
आगरकर नगर, पुणे. 
६) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, जुने महसूल 
आयुक्‍त कार्यालय, बॅरेक्स क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक, 
) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, अमरावती विभाग, अमरावती, 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक/अमरावती/औरंगाबाद. 
qo) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


